दृष्टीतल्या आणि इष्टीपलीकडल्या जगाची ओळख करुन देणारी पुस्तके वाचण्यासाठी उत्सुक असलेल्या पुस्तक 


_(नेनिट विटर ) 


( जेनिट विंटर ) 


एका शाळेतली एक अशी जागा... जिथे हवे तेव्हा जाऊन, हवे तिथे बसून, हवा तेवढा वेळ, हवे. 3 
ते पुस्तक वाचण्याचे स्वातंत्र्य आहे...काय, मजा आहे ना? कोणती जागा आहे ही? आणि “० 

कोणती बरं शाळा? ही गोष्ट ऐकून 'अशी जागा आपल्या शाळेतही असावी' असे तुम्हाला 
नक्कीच वाटेल. ही नक्की काय जागा आहे हे जाणून घेण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


अंक ४१- १५ आक्टोबर २०२२ 


"हे नच पसतक ही तर खिडकी, नग भवतीचे बघण्यासाठी 
हे नच पुस्तक ही तर दुर्बिण, अट्रष्टांना बघण्यासाठी! " 


खिडकीच्या वाचकांना 'वाचन प्रेरणा दिवसाच्या शुभेच्छा! 


ऐकू या ° शाळेत ग्रंथालय सुरु झाले! 


वाचू या : जाढवावरचे ग्रंथालय RB 


शीर्षक जरा विचित्रच वाटले ना? गोष्ट तर फारच जगावेगळी आहे! दोन गाढवे, त्यांच्यावर 
लादलेली पुस्तके, आणि 2000 सालापासून नित्यनेमाने दर शनिवार-रविवार हा खणिना 
डोंगरापलीकडच्या छोट्या गावांमधल्या मुलांसाठी घेऊन जाणारा लुइस सोरियानो 
यांच्याबद्ठलची ही भन्नाट सत्यकथा वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


वाचू या : बसची अंथपाल 


नाही तर प्राचीन संस्कृतीही उध्वस्त होत होती. तरीही या संहाराचा वातावरणात 
एका महिला ग्रंथपालाने बसराचे ग्रंथालय किती कसोशीने वाचवलं याची 
अद्‌भुत कथा वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक करा. 


करु या : माझे आवडते पुस्तक 


तुम्ही आत्तापर्यंत अनेक पुस्तके वाचळी असतील. त्यातली काही तुमची अगदी खास लाडकी असतील. इतरांनीही ती वाचावीत 
असे तुम्हाला वाटते ना? सांगू या मग सगळ्यांना तुमच्या पुस्तकाबद्दल! तुमच्या लाडक्या पुस्तकांपैकी एक निवडा, आणि ते 
पुस्तक तुम्हाला का आवडते? ते वाचताना तुमच्या मनात काय काय आले? इतरांनी ते का वाचावे असे वाटते? याबद्दल लिहा, 
किंवा हे सांगतानाचा तुमचा एक मिनिटाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करा. 


त्या पुस्तकाचे तुम्हाला हवे तसे, तुमच्या मनाने चित्रही काढा आणि हे दोन्ही आम्हाला पाठवा! 


जिज्ञासा किड्स, पुणे 
wwW.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com |www.facebook.com/JidnyasaKids 


